RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, 


अंक ९ ] 


बुधवार , जानेवारी २९, २०२० / माघ ९, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 
३ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २९ जानेवारी २०२० 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र सरकारी जागा (निष्कासन ) अधिनियम , १९ ५५. 

गांक नियुक्ती-२०१९ / प्र.क्र . १४० / गृनिप. - महाराष्ट्र सरकारी जागा ( निष्कासन ) अधिनियम, १९ ५५ कलम ३ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून या अधिनियमांतर्गत या प्रयोजनार्थ काढण्यात आलेल्या अस्तित्त्वातील सर्व अधिसूचना व आदेश अधिक्रमित 
करून शासन याद्वारे महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ यांची महाराष्ट्रातील उक्त महामंडळाच्या क्षेत्राकरिता उपरोल्लेखीत 
अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . कों . धनावडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ३०-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी २९ , २०२० / माघ ९, शके १९ ४१ 


HOUSING DEPARTMENT 
3rd Floor, Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032 

dated the 29th January 2020 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT PREMISES (EVICTION ) Act, 1955 . 

No. Niyukti-2019 /C.R . 140 /GNP . - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Maharashtra 
Government Premises ( Eviction) Act, 1955 (Il of 1956 ) and in supression of all the orders and notifications 
issued in this behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints the GeneralManager, Maharashtra 
Small Scale Industries Development Corporation , to be the Competent Authority, for carrying out the 
purposes of the said Act, in the area belongs to the Maharashtra Small Scale Industries Development 
Corporation in the State ofMaharashtra . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. K. DHANAWADE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


